वर्ष ९ , अंक ६ | 

] 


सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग चार - ब 

मंगळवार , जानेवारी १७ , २०२३ / पौष २७ , शके १ ९ ४४ 


असाधारण क्रमांक १३ 

प्राधिकृत प्रकाशन 


RNI No. MAHBIL / 2009 / 37831 


महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 

( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 

मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरु चौक , 

मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १६ जानेवारी २०२३ . 
आदेश 


भाग चार - ब - १३-१ 


[ पृष्ठे ४ , किंमत : रुपये ९ .०० 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ . 

क्रमांक आयडीसी २०२० / प्र.क्र .३३६ / उ -१४ . – ज्याअर्थी , महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १ ९ ६१ च्या कलम ४३ च्या खंड ( १ ब ) 
द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने ( यात यानंतर ज्याचा उल्लेख “ उक्त महामंडळ " 
असा करण्यात आला आहे ) काढलेल्या अधिसूचना क्र . मऔविम / आय . आय.ए. ( लॉजिस्टिक पार्क ) / बी - ९९ ५६३ / २०२१ , दिनांक १२ मार्च २०२१ द्वारे 
“ एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्र " ( एकात्मिक लॉजिस्टिक पार्क ) ( यात यानंतर ज्याचा उल्लेख “ उक्त आयएलपी " असा करण्यात आला आहे ) म्हणून , 
मे . बी . जी . आर रिअॅलिटिज प्रा . लि . ( यात यानंतर ज्याचा उल्लेख " उक्त विकासक " असा करण्यात आला आहे . ) यांच्याकडून विकसित करण्यात 
येत असलेल्या ठाणे जिल्ह्यातील भिवंडी तालुक्याच्या सापे गावामधील एकूण ८.२२७७ हे . आर इतके क्षेत्र ( यात यानंतर ज्याचा उल्लेख “ उक्त क्षेत्र ” 
असा करण्यात आला आहे ) अधिसूचित केलेले आहे 
; 

64 


आणि ज्याअर्थी , अशी अधिसूचना काढण्यात आल्यानंतर महामंडळ हे , महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( यात यानंतर 
ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे ) अन्वये , उक्त “ आयएलपी ” यासाठी “ विशेष नियोजन प्राधिकरण ” झालेले आहे . 
आणि ज्याअर्थी , शासन निर्णय उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग क्रमांक आयडीसी २०१८ / प्र.क्र . १३५ / उद्योग -२ , दि . २७ ऑगस्ट २०१ ९ द्वारे 
महाराष्ट्र शासनाने “ आयएलपी " च्या विकासासंबंधीची कार्यपद्धती विहित करण्यात आलेली आहे 


64 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम १५१ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांनुसार खाजगी जमिनींवरील 
“ एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्र ” ( एकात्मिक लॉजिस्टिक पार्क ) च्या संबंधित , उक्त अधिनियमाच्या कलम ४० , पोट - कलम ( ३ ) च्या खंड ( ड ) च्या 
उपखंड ( १ ) अन्वये नियोजन प्रस्ताव मंजूर करण्याचा अधिकार , शासकीय अधिसूचना नगरविकास विभाग क्रमांक टीपीबी ४३१७ / प्र.क्र . ५४ / 
२०१७ / नवि- ११ , दि . २ जून २०१७ द्वारे प्रधान सचिव ( उद्योग ) यांना प्रदान करण्यात आला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त महामंडळाने उक्त अधिनियमाच्या कलम ४० मध्ये तसेच कलम ११५ च्या पोट - कलम ( २ ) मध्ये निर्धारित केलेली 
कार्यपद्धती पार पाडलेली आहे आणि राज्य शासनाकडे त्याच्या मंजुरीसाठी बृहत आराखडा प्रस्ताव सादर केला आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , जानेवारी १७ , २०२३ / पौष २७ , शके १ ९ ४४ 

त्याअर्थी , आता उक्त अधिनियमाच्या कलम ४० च्या पोट - कलम ( ३ ) चा खंड ( ड ) तसेच कलम ११५ चे पोट - कलम ( ३ ) याद्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि याबाबत त्यास समर्थन करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून , प्रधान सचिव ( उद्योग ) , उद्योग , ऊर्जा 
व कामगार विभाग याद्वारे , आराखड्यावर दर्शविण्यात आल्याप्रमाणे , उक्त क्षेत्राच्या बृहत आराखडा प्रस्तावाला पुढील शर्तीच्या अधिनतेने मंजुरी देत 
आहे : 


२ 


( १ ) जमिनीचा वापर , सोई - सुविधांच्या जागा , मोकळ्या जागा , रस्त्याचे स्वरूप यासारख्या सदर मंजुरी केवळ प्रस्तावित प्रस्तावांसाठी 
आहे . 


( २ ) महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या " आयएलपी " विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार , महाराष्ट्र औद्योगिक विकास 
महामंडळाकडून विन्यास / बांधकामाचा आराखडा अंतर्गत प्रवेश मार्ग , तलपृष्ठ निर्देशांक , वाहनतळ व्यवस्था इत्यादींची सखोल छाननी 
करण्यात यावी . 


( ३ ) महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने नमूद केलेल्या शर्ती आणि संबंधित प्राधिकरणाकडील पर्यावरण विषयक परवानगी ( लागू 
असल्यास ) बंधनकारक राहील . 


( ४ ) बांधकाम आराखड्याला मंजुरी देताना , उक्त विकासक सार्वजनिक बांधकाम विभाग , महावितरण ( म.रा.वि.म. ) इत्यादी 
विभागांकडून जेथे जेथे आवश्यक असेल तेथे तेथे ना - हरकत प्रमाणपत्र घेईल . 


( ५ ) प्रस्तावित सोई - सुविधांची जागा आणि मोकळी जागा यामध्ये करण्यात येणारे वापर महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या 
आयएलपी विकास नियंत्रण नियमावलीच्या आवश्यकतेनुसार असतील . 

( ६ ) उक्त विकासक , भूमि अभिलेख विभागाकडील , नियोजन प्रस्तावानुसार सीमांकन आराखडा प्राप्त करील . 


( ७ ) उक्त अधिनियमाच्या कलम ४० च्या पोट - कलम ( ३ ) चा खंड ( ड ) तसेच कलम ११५ चे पोट - कलम ( ३ ) यान्वये मान्यता 
मिळाल्याच्या दिनांकापासून प्रस्ताव तात्काळ अंमलात येतील . 


( ८ ) विना परवानगी बांधकामाकरिता प्रशमन शुल्क ( Compounding Charges ) आकारण्याबाबत म . औ . वि . महामंडळाने 
दिनांक १० जानेवारी २०२२ रोजीचे धोरण लागू राहील . 


नियोजन प्रस्ताव दर्शविणारा आराखडा सामान्य जनतेच्या निरीक्षणासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या कार्यालयांमध्ये कार्यालयीन 
वेळेत उपलब्ध करून देण्यात येईल . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


संजय देगांवकर , 

शासनाचे सहसचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , जानेवारी १७ , २०२३ / पौष २७ , शके १ ९ ४४ 

INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 16th January 2023 . 

Order 

MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966 . 

No. IDC 2020 /C.R.336 / IND - 14 . Whereas , Maharashtra Industrial Development Corporation 
( hereinafter referred to as the said Corporation ' ) vide Notification No. MIDC / IIA ( Logistic Park ) / 
B99563 / 2021 dated the 12th March , 2021 issued in exercise of powers conferred by clause ( 1B ) of 
section 43 of the Maharashtra Industrial Development Act , 1961 has notified total area of 8.2277 
Hectare Are from village Sape of Taluka Bhiwandi in District Thane ( hereinafter referred to as 
' the said Area ' ) for being developed by M / s . BGR REALITIES PVT . LTD . ( hereinafter referred to 
as ' the said Developer ' ) to be an ' Integrated Logistic Park ' ( hereinafter referred to as ' the said 
ILP ' ) ; 


▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 


And whereas , upon such notification , the Corporation has become the ' Special Planning 
Authority ' for the said ILP under the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 
( hereinafter referred to as ' the said Act ' ) ; 


And whereas , the Government of Maharashtra vide Government Resolution , Industry , Energy 
and Labour Department No.IDC / 2018 / C.R . 135 / Industry - 2 , dated the 27th August , 2019 has laid 
down the procedure regarding development of the ILP ; 


And whereas , in pursuance of the powers conferred under sub - section ( 1 ) of section 151 of 
the said Act , the power to approve Planning Proposals under sub - clause ( 1 ) of clause ( d ) of sub 
section ( 3 ) of section 40 of the said Act regarding Integrated Industrial Area ' ( Integrated Logistic 
Park ) on private lands has been delegated to Principal Secretary ( Industries ) vide Government 
Notification , Urban Development Department No. TPB 4317 / CR - 54 / 2017 / UD - 11 , dated the 
2nd June 2017 ; 


And whereas , the said corporation has completed the procedure laid down in section 40 
read with sub - section ( 2 ) of section 115 of the said Act and submitted the Master Plan proposal to 
the State Government for its approval . 


Now therefore , in exercise of the powers conferred by clause ( d ) of sub - section ( 3 ) of section 
40 read with sub - section ( 3 ) of section 115 of the said Act and of all other powers enabling him in 
this behalf , the Principal Secretary ( Industries ) of Industry , Energy and Labour Department 
hereby grant approval to the Master Plan proposal of the said Area as shown on plan , subject to 
following conditions , namely : 


( 1 ) This sanction is only for the planning proposals like proposed land use , amenity 
spaces , open spaces , road pattern . 


( 2 ) Detailed scrutiny of layout / building plans , internal means of access , FSI , parking 
etc. should be done by MIDC according to MIDC's ILP DCR . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार ब , जानेवारी १७ , २०२३ / पौष २७ , शके १ ९ ४४ 

( 3 ) Conditions mentioned by MPCB ( Maharashtra Pollution Control Board ) and 
Environmental Clearance from the respective authority shall be binding ( if applicable ) . 


( 4 ) While sanctioning building plans , the said Developer shall take NOC from PWD , 
Mahavitaran ( MSEB ) etc. Departments wherever necessary . 


( 5 ) Users provided in proposed amenity space and open space shall be as per requirement 
of MIDC's ILP DCR . 


( 6 ) The said developer shall obtain demarcation plan as per planning proposals from 
the land record department . 


( 7 ) The proposals shall immediately came into effect from date of approval under clause 
( d ) if sub - section ( 3 ) of section 40 read with sub - section ( 3 ) of section 115 of the said Act . 


( 8 ) Compounding Charges will be applicable to Unauthorized construction as per 
Maharashtra Industrial Development Corporation dated 10th January 2022 Policy . 


The plan showing the planning proposal shall be made available for inspection for general 
public during office hours in offices of MIDC . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SANJAY DEGAONKAR , 

Joint Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE 
OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : 
DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


